किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे 
(Strengthening of Price Monitoring Cell) या 
केंद्रपुरस्कृत योजने अंतर्गत मुंबई, नागपूर, पुणे व नाशिक 
येथील बाजारभाव संकलन केंद्रासाठी मंजूर निधी बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. सांख्यिकी-२०२०/प्र.क्र. ५२/नापु-२५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १. केंद्र शासनाने पत्र क्र. ॥॥-८/१/२०१८-०॥॥७, दिनांक २७ एप्रिल, २०१८अन्वये 
निर्गमित सुधारीत मार्गदर्शक सूचना. 
२. केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.90/24/2092-PMC, दिनांक २ मार्च,२०२१. 
३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र..९६०.1-१०/२५/२०१८-२॥॥७ Section, दिनांक ४ ऑगस्ट,२०२१. 


प्रस्तावना :- 

“किंमत संनियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण (Strengthening of Price Monitoring Cell)” या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत (Planned Scheme) बाजारभाव संकलन केंद्रांनी संकळित केलेले बाजारभाव तत्परतेने 
पाठविण्यासाठी तसेच संनियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण/दर्जा सुधारण्यासाठी (Strengthening of Price 
Monitoring Cell) दिनांक २७ एप्रिळ, २०१८ च्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यातील प्रत्येक बाजारभाव 
संकलन केंद्रासाठी कंत्राटी तत्वावरील डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) ची नेमणूक करणे आणि हँड 
हेल्ड डिवाइस विथ जिओ टॅगिंग फॅसिलिटी व सिम कार्ड (Hand held device with mandatory geo-tagging 
facilities along with a sim card) खरेदी करणे यासाठी केंद्र शासनाने निधीची तरतूद केलेली आहे. 


शासन निर्णय :- 
१. df शासनाच्या संदर्भिय क्र.२ च्या पत्रान्वये “किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे” या योजने 
अंतर्गत राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे व नाशिक येथील बाजारभाव संकलन केंद्रांसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षासाठी परिशिष्ट “अ” प्रमाणे रुपये ९,४२,०००/- वित्तीय सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्र.३ च्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सदर निधी अधिकृत 
(Revalidate) करण्यास केंद्र शासनाने मंजूरी दिली आहे. 
३. त्यास अनुसरुन किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे या योजने अंतर्गत राज्यातील मुंबई, नागपूर, 
पुणे व नाशिक येथील चार बाजारभाव संकलन केंद्रांसाठी सोबतच्या परिशिष्ट “अ” नुसार रुपये ९,४२,०००/- 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. उक्त खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक एम-२, २४०८ अन्न, साठवण व वखार, 

०१, अन्न, १०१, प्रापण व पुरवठा, (०४)(०६) किंमत नियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण 

(१००% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रमांतर्गत) २४०८ ०६९२, 

३३, अर्थसहाय्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०२०/प्र.क्र. ५२/नापु-२५ 


ऱः सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१११२०२१०८००६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Sudhir Deodatta 
Tungar 


(सुधीर Gar) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. नियंत्रक, शिधावाटप व उपसंचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 


२. उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर/ पुणे / नाशिक. 

३. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर. 

४. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक. 

६. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
७. महालेखापाल१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

८. महालेखापाल१/२, (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५वा मजला, मुंबई. 
११. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/नाशिक. 

१२. अवर सचिव (कार्या-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१४. निवड नस्ती (नापु-२५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०२०/प्र.क्र. ५२/नापु-२५ 


परिशिष्ट “अ 
बाब (Component) प्रतिबाजारभाव । प्रति नग/ व्यक्ती | बाजारभाव । एकूणनिधी 
संकलन मंजूर निधी संकलन (रुपये) 
केंद्रासाठी मंजूर (रुपये) केंद्रांची संख्या 
संख्या (नावे) 
q 2 3 Fk 4 
(अ) अनावर्ती खर्च (५ वर्षातून एकदा) 
१) हॅड हेल्ड डिवाइस विथ जिओ चा ७०००/- | ४ मुंबई, पुणे, | २८,०००/- 
chr फॅसिलिटी (Handheld Device नाशिक, 
with geotagging facilities) नागपूर) 
एकूण (अ) २८,०००/- 
(ब) आवर्ती खर्च (प्रत्येक वर्षासाठी) 
१) इंटरनेट GAMA ४ (मुंबई, पुणे, 
8) संगणक LS | 92,000/- | नाशिक, ४८,०००/- 
b) हँड हेल्ड डिवाइस सिमकार्ड १ ६,०००/- | नागपूर) २४,०००/- 
२) कंत्राटी कर्मचारी (डाटा एंट्री शिंका १६,५००*१२ महिने ७,९२,०००/- 
ऑपरेटर) याचे मानधन = १,९८,०००/- 
3) बाजारभाव संकलन करणेव शि ५०,०००/- ५०,०००/- 
पाठविणे याबाबत वर्कशॉप/ (राज्य शासन 
सेमिनार/कॉन्फरन्स आयोजन स्तरावर) 
(प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) 
एकूण (ब) ९,१४,०००/- 
एकूणात एकूण (अ) + (ब) ९,४२,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


